MANOR 


RNINo . MAHBIL /13/ 2/ 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


A 


6 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - २ ] 


मंगळवार, जानेवारी ७, २०२० / पौष १७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठ ०१ 


असाधारण क्रमांक २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


वाचले.- ( १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१ ९ ६५ चे कलम १९ ( १) 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप/ २०१९/ प्र. क्र . ६/ का -०६, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९. 
क्रमांक पालिका-३/ कावि -२२० / २०१९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
१९ (१ ) अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , भुसावळ व भडगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक २९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये 
खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगरपालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


, 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपालिकेचे नाव 


निवडून आलेल्या पालिका 


प्रभाग 


सदस्याचे नाव 


क्रमांक 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल 

तर कोणासाठी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


भुसावळ 


राजकुमार रविकांत खरात 


४ - अ 


अनुसूचित जाती 


२ 


भडगाव 


पाटील समिक्षा लखीचंद 


३ - ड 


सर्वसाधारण स्त्री 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव, ३० डिसेंबर २०१९. 


( १ ) 


वि ( एच ) ६२४ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


. 


EDITOR: DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


